मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांतर्गत) प्रधान लेखाशीर्ष 
४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च व मागणी 
क्र.व्ही-५ (कार्यक्रमांतर्गत) ६४२५-सहकारासाठी कर्जे 
सन २०२२-२३ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(२७/२०२२)/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०९ जून, २०२२ 
शासन निर्णय- 
सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाळी मागणी क्रमांक व्ही-३,(कार्यक्रम) “४४२५- 
सहकारावरीळ भांडवली खर्च व मागणी क्र.व्ही-५,(कार्यक्रम) ६४२५-सहकारासाठी कर्जे” या प्रधान 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे 
प्रस्तावित आहे. 
सन 2022-23 अंतर्गत मागणी क्रमांक व्ही-३, प्रधान लेखाशीर्ष “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च, 
(कार्यक्रम) मधील सहकरी सुत कताई गिरण्यांना भागभांडवली अंशदान (४४२५०३३८) ३२-अंशदाने व मागणी 
क्र.व्ही-५ ६४२५-सहकारासाठी कर्जे (कार्यक्रम) मधील सहकारी सुत गिरण्यांचे पुनर्वसन-सहकारी सुत गिरण्यांना 
कर्ज (६४२५०२१५) ५५- कर्जे व अगाऊ रक्कमा रू.५६०.०० लाख (अक्षरी रूपये पाच कोटी साठ लाख फक्त) एवढी 
बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार तसेच ४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च 
(कार्यक्रम) अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार सहकारी सुत कताई गिरण्यांना 
भागभांडवली अंशदान (४४२५०३४७) ३२-अंशदाने व सहकारी सुत गिरण्यांचे आधुनिकीकरण विस्तारीकरण 
सहकारी सुत गिरण्यांना कर्जे ((४२५०५६५) ५५-कर्जे व अगाऊ रक्कमा या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करून देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२९६/२०२२ व्यय-२ दिनांक 20.04.2022 व दिनांक 
२३.०५.२०२२ च्या मान्यतेने व मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०९१७२२००६३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABANRAO 
JADHAV 


(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री/राज्यमंत्री(सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)मंत्रालय,मुंबई,यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता निधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
३. मा. विरोधी पक्षनेता निधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विभानभवन मुंबई-३२ 
४. मा.प्रधान सचिव GSE) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२२/प्र.क्र.(२७/२०२२)/१७स, दिनांक: ०९ जून, २०२२ 


५. आयुक्त,वस््रोद्योग आयुक्‍तालय,नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) -१, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा) -२,नागपुर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१०. सहसचिव/उपसचिव (कार्यासन टेक्स-(१) अ)असहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्यासन टेक्स-(१) अ)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

१२. वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३),मंत्राळय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


0070388 


000 R- 


७००००? 


०००००? 


॥-७० 1५५० ६0102४१ (+) (१४५४६) B ४1120 (3 (usp) 82-2208 BR शाक्य binjpb|ptich 
‘pm ]९९९]७ ७९11१०2 HERR १७७1४ पाडत. "६ ५ [obits 
८६०८'४०'७३१७/&७४/(ट2०८/ HE १४५५१/८८६०१ु० क्यात blob} येया 
a 


६010220 


lise ४७७1% ६०102४९ (+) (५४४४४) 32 511022). (-) Use ६८-८९० LE पयार्य पलचचुध्युत 
‘pu ]ु९9121५०> -hERS pte bibs ०७७५ poli 
BLod goo DYRHI/(Asod/ 9२५७४५॥)/००६८--७१]% bint} BLUE 
७८०६०1०१४९) 


